उपसचिव हे पद सहसचिव या पदात 
श्रेणीवाढ व रुपांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक इएसटी-११२१/ प्र. क्र. २७४/ प्रशा-२ 
मंत्रालय, मादामा कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 


पहा:- सामान्य प्रशासन विभाग आदेडा क्र. प्रतिनि २०१६ / सं. क्र. २०८/ 
प्र.क्र. ४२/ का-१४, दि.३०.०८.२०२१ 
शासन निर्णय:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ३०.०८.२०२१ च्या आदेझान्वये श्री. सं. ध. तवरेज, सह 
सचिव यांची विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. सबब या विभागातील उप सचिव 
(वेतनस्तर एस २५: रु. ७८८००-२०९२००) संवर्गातील एक स्थायी पद सहसचिव दर्जाच्या (वेतन स्तर 
एस २७ : रु. ११८५००-२१४१००) पदामध्ये दि.०९.०९.२०२१ (म.पू.) पासून तात्पूरत्या स्वरुपात श्रेणीवाढ 
व रुपांतरीत करण्यात येत आहे. 
3. त्यानुसार श्री. सं. ध. तवरेज, सह सचिव यांची दि.०९.०९.२०२१ (म. पू.) पासून सार्वजनिक 
बांधकाम विभागात सह सचिव पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त श्रेणीवाढ व रुपांतरीत केलेले पद हे श्री. सं. ध. तवरेज, सह सचिव हे त्या पदावर 
असेपर्यंत अस्तित्वात राहील. त्यानंतर सदर पद आपोआप मूळ पदात रुपांतरित व श्रेणी उन्नत होईल. 
प. सदर पदावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “ एच-४ (सं. क्र.३४५१०२६२)३४५१-सचिवालय 
आर्थिक सेवा-०९०-सचिवालय- सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) (एक) वेतन”या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालण्यात यावा व सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदरशासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५०/२०२१, सेवा-९ दि.२९.०९.२०२१ 
अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२११००७१६१८३७५७१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शा 
Pooja Bhaskar BoB caverta वहाळ पाट 


Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=3a2 16aeb67842b82e08ea38ee541 73f5a527cd40 


Udawant 01100) नी 
(पुजा भा. उदांवत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
१. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखपाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-११२१/ प्र. क्र. २७४/ प्रशा-२ 


3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. वित्त विभाग (सेवा-९),मंत्रालय, मुंबई 

६. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. श्री. सं. ध. तवरेज, सहसचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सचिव (रस्ते / बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. रोखशाखा (२ जादा प्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

११. कार्यासन प्रज्ञा-१,प्रशा-२, नोंदणी शाखा, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


